मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई हे कार्यालय व 
या कार्यालयाशी संलग्न असलेली कार्यकारी अभियंता, नियंत्रण 
व तपासणी कक्ष, मुंबई व कार्यकारी अभियंता, विद्युत्‌ पथक 
(नर्मदा) मुंबई आणि कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत व उपसा 
सिंचन गुणनियंत्रण विभाग, कळवा, ठाणे या कार्यालयातील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५२ पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते 
दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्र. सीओई -२०२२/प्र.क्र.३०/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३०.०३.२०२२ 


वाचा:- १.शासन निर्णय क्र.बजेट-२०१८/प्र.क्र.१५६/जवि, दि.०९.०२.२०२२. 
२.मुख्य अभियंता (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांचे पत्र दि.२३.०२.२०२२. 
३.शासन निर्णय क्र.सीओई-२०२२/प्र.क्र.3०/ज.वि., दि.१४.०३.२०२२ 


शुद्धिपत्रक :- 


मुख्य अभियंता (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्र क्र.२ येथील पत्रान्वये सादर 
केलेल्या "त्यांचे कार्यालय व त्यांचे कार्यालयाशी संलग्न १ कार्यकारी अभियंता, नियंत्रण व तपासणी कक्ष, 
मुंबई, २) कार्यकारी अभियंता, विद्युत पथक (नर्मदा) मुंबई व ३) कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत व उपसा 
सिंचन, गुणनियंत्रण विभाग, कळवा, ठाणे या क्षेत्रीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ५२ 
पदांच्या मुदतवाढीच्या प्रस्तावात खालीलप्रमाणे लेखाशीर्ष नमूद केलेले असल्याने, त्यानुसार संदर्भाधीन पत्र 
क्र.३ येथील दि.१४.०३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयास मान्यता देण्यात आली. 

"मागणी क्रमांक आय-०५, ४८०१ वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, (०१) जलविद्युत निर्मिती, (009) 
संचाळन व प्रशासन, (०५) मुख्य अभियंता (वि), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई, (०५)(०१) पंप बसविळेळी घाटघर 
WSR योजना (कार्यक्रम), (४८०१ ३८७६), "मागणी क्रमांक आय-०५, लेखाशिर्ष ४८०१ वीज प्रकल्पांवरील 
भांडवली खर्च, (०१) जलविद्युत निर्मिती, (००१) संचालन व प्रशासन, (०५) मुख्य अभियंता (वि), जलविद्युत 
प्रकल्प, मुंबई, (०५) (०२) सरदार सरोवर प्रकल्प कार्यक्रम (४८०१ ३८८५)” व कार्यकारी अभियंता, जलविद्युत 
व उपसा सिंचन गुणनियंत्रण विभाग, कळवा या कार्यालयातील १८ अस्थायी पदांच्या आस्थापनेचा खर्च 
"मागणी क्रमांक आय-०५, ४८०१ वीज प्रकल्पांवरील भांडवली खर्च, (०१) जलविद्युत निर्मिती, (००१) संचालन 
व प्रशासन, (०६) अधीक्षक अभियंता, घाटघर (विवयां) मंडळ, कळवा, ठाणे, (०६)(०२) कुंभे जलविद्युत प्रकल्प 
(४८०१ 3802)” 


संदर्भाधीन पत्र क्र.१येथील दि.०९.०२.२०२२रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सदर लेखाशीर्ष 
खालीलप्रमाणे सुधारीत करण्यात येत आहे :- 


“मागणी क्र.आय-०३, २८०१, वीज,०१, जलविद्युत निर्मिती, (००१) संचालन व प्रशासन (१८) मुख्य 
अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई, (१८) (०१) पंप बसविलेली घाटघर जलाशय योजना (कार्यक्रम) 
(२८०१ ५७२१) (१८) (०२) सरदार सरोवर प्रकल्प कार्यक्रम (२८०१ ५७३२) (१८) (०३) कुंभे जलविद्युत प्रकल्प 
(२८०१ ५७४१)” 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः सीओई -२०२२/प्र.क्र.३०/जवि 


२. सदर शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२२०३३०१६३२२१६७२७ असा आहे. सदर शुध्दिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AMRUTA AJIT INAMDAR 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 


2.5.4.20=970a1595c1174195bb66e7d7e826528118408f913b99e8 
5fc47d3c5d3d5366de, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Be अ, १०, 
serialNumber=6F5FD13E252931098539336E 1 E4BSACCESE7FO1F 
9C3FEABD54FBD95FAC86E18F, cn=AMRUTA AJIT INAMDAR 
Date: 2022.03.30 16:35:40 +05'30' 


(अ. अ. इनामदार) 
शासनाचे अवर सचिव 
प्रत माहिती व आवश्‍यक कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 
१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई / नागपूर. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य 9/2, मुंबई / नागपूर. 
३. मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई. 
४.अधीक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे 
५. ज.वि.संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


